आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
२५१५ ०२४२ अंतर्गत आकस्मिक खर्चासाठी, 
"कार्यालयीन खर्च" या उद्दीष्टाखाली मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-स्थाविका-१२२१/प्र.क्र. ११८/का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन ज्ञापन:- 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत, आकस्मिक खर्चासाठी, २५१५- इतर ग्रामीण विकास 


कार्यक्रम या मुख्य लेखाशीर्षाखाली मागणी क्र. ओ-४ '*२५१५०२४२' या संकेतांकाखाली "१३-कार्यालयीन 
खर्च" या उद्दीष्टाखाली, ₹१२,००,००० (अक्षरी रूपये बारा लाख फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अनिवार्य खर्चासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीपैकी 
७५% निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम या मुख्य 
लळेखाशीर्षाखाली '२५१५०२४२' या संकेतांका अंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीच्या ७५% ₹९,००,०००/- (अक्षरी रूपये नऊ लाख फक्त) एवढा निधी उपलब्ध होतो. त्यापैकी रु. 
८,६०,०००/- (रु. आठ लक्ष साठ हजार फक्त) एवढा निधी सर्व जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयांना व ६ 
उपायुक्‍त (नियोजन) यांच्या कार्यालयांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटीच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 
(अ) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती व उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय 
आयुक्त कार्यालय यांनी यापूर्वी शासनास कळविलेल्या डी.डी.ओ. कोड वर बी.डी.एस. संगणक 
प्रणालीद्वारे हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
(ब) नियोजन विभागाने आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांत 
बसणारे खर्च सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूर करावेत. या ज्ञापनान्वये वितरीत केलेला निधी दि. 
३१.३.२०२२ पूर्वी पूर्णपणे खर्च होईल याची सक्षम अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच सदर निधी 
अखर्चित राहत असल्यास निधी विहित कालावधीत शासनास समर्पित करण्यात यावा. तसेच वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या निधीच्या खर्च ताळमेळाची सर्व कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-१२२१/प्र.क्र. ११८/का-१४८२, 


३. नियोजन विभागाने या शासन ज्ञापनान्वये वितरीत केलेला निधी खालील 
लेखाशीर्षातर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक ओ-४ 

२५१५, इतर ग्रामविकास कार्यक्रम, 

१०२, सामुहिक विकास 

(१) बहुउद्देशीय कार्यक्रम (००) 

(00)(03) आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रमातर्गत आकस्मिक खर्च 
(२५१५०२४२) १३-कार्यालयीन खर्च. 


8, वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२२०१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, 
२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारितेत हे शासन ज्ञापन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


षु. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन ज्ञापन 


उपलब्ध असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२११२२७१७१८२०६०१६ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SAN J E EV BREEN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 
डा ‘ i न HCHANDRA ण्या isc 
Date: 2021.12.27 17:22:34 +05'30' 
सोबत:- विवरणपत्र. (सं.ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.महाळलेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
२.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर, 
३.सर्व जिल्हाधिकारी, 

४.सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
५.सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१५/व्यय-८), 

९.नियाजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 

१०.निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.स्थाविका -१२२१/प्र.क्र. ११८ /का-१४८२, दि. २७ डिसेंबर, २०२१ चे सहपत्र. 


उपायुक्‍त 


Ls 


उपायुक्त कार्यालय /जिल्हा 


नियोजन) नाशिक 


नियोजन) पुणे विभाग 


विभाग 


ग्‌ 


नियोजन) अमरावती विभाग 
नियोजन) नागपूर विभाग 
नियोजन) औरंगाबाद विभाग 
नियोजन समिती कार्यालये 
नियोजन समिती, मुंबई हहर 


समिती, मुंबई उपनगर 


समिती, ठाणे 


’ 


re) 


समिती, पालघर 
समिती, रायगड 


A 


an 


9८ 


समिती, रत्नागिरी 


wa 


समिती, नंदूरबार 


समिती, जळगाव 
समिती, अहमदनगर 


A 


awn 


०्ट 


QD 
Lx 


mn 


AQ 
ळ 


“> 


fe} 


~o 


an 
A 


an 
an 


an 
SL 


on 


awn 
S 


an 
los 


an 
vw 


° 


+0: 


oC oC ०८ an an any w A A 
९) LS oC >“0 los 


ST शासन निर्णयान्वये मंजूर shoves) निधी 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 


SA N J E EV DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
PLANNING DEPARTMENT 
H A R | 5 H C H A N D R A D H U R | Date: 2021.12.27 17:22:58 +05'30" 
(सं. ह. धुरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


